वाचा:- 


मागणी क्रमांक के-११ मुख्य लेखाशीर्ष “६८०१ 
वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षातील अंतिम तरतूद व बचतीची 
रक्कम प्रत्यार्पित करणेबाबत (कार्यक्रम). 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२२/प्र.क्र. ४१(६)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : ३१ मार्च, २०२२ 


१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.पुरमा-२०२२/प्र.क.१८/ऊर्जा-३, 


दिनांक ३१.०३.२०२२ 


२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क.०४/ऊर्जा-७, 


दिनांक ०६.०९.२०२१ 


३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क.०४/ऊर्जा-७, 


दिनांक १७.०२.२०२२ 
शासन निर्णय- 


सन 2029-2022 या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१ वीज 
प्रकल्पांसाठी कर्जे अंतर्गत केलेल्या एकूण कार्यक्रमांतर्गत तरतूद रुपये ७९,३३,९८,०००/- (रुपये 
एकोणऐंशी कोटी तेहत्तीस लाख अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) मधून रु.७९,३३,९७,०००/- अंतिम अनुदान/ 
तरतूद ठेवण्यात येत असून रुपये १,०००/- प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास 


शासन मंजूरी देत आहे. 
बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. (रक्‍कम हजारात) 
suas एकूण तरतूद | अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद/ खर्च | बचत 
foe २ ३ 8 पु 
मागणी क्रमांक के-११, मुख्य ७००१०१ ७००१०१ लाक्षणिक 
लेखाशिर्ष ६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी तरतूद Wear 
कर्जे, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व करण्यात आली 
इतर उपक्रमांना कर्जे, (००(०४) सौर आहे. 
ऊर्जा प्रकल्पासाठी के.एफ डब्लयू अर्थसंकल्पित 
जर्मन बँकेकडून महाराष्ट्र राज्य वीज पुर्ण रक्‍कम खर्च 
निर्मिती कंपनीला कर्जे, (कार्यक्रम) करण्यात आली 
(६८०१०६६५) आहे. 
५५ कर्जे व आगाऊ रकमा 
मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ९९२९ ९३२९७ लाक्षणिक 
६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, १९० तरतूद प्रत्यार्पीत 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर करण्यात आली 
उपक्रमांना कर्जे, (००)(०६) ग्रीन एनर्जी आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२२/प्र.क्र. ४१(६)/ऊर्जा-३ 


उपश्ीर्ष एकूण तरतूद | अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद/ खर्च | बचत 
1१ २ ३ 8 4 
ORISR प्रकल्पांतर्गत के.एफ. डब्ल्यू 
जर्मन बँकेकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
पारेषण कंपनीला कर्जे, (कार्यक्रम) 
(६८०१०७०९) 
५५ कर्जे व आगाऊ रकमा 
एकूण २८०१ ७२९३३९८ ७२३३९७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०५०९११४७३७२०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत :- 


NANASAHEB 


RAJARAM DHANE 
(ना. रा. ढाणे) 


शासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्या., Hers, dis (पूर्व), मुंबई 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाहगंगा,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
५ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., WHMIS, as (पूर्व), मुंबई-५१ 


६ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 


७ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (qd) मुंबई४०० ०५१ 
८ अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९ कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
१० वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
११ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 
१२ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


